दिनांक ०१.०१.२०१७ ते दिनांक ३१.१२.२०१७ अखेरची 
म्हणजेच दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची महाराष्ट्र शिक्षण 
सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) मधील शिक्षण सहसंचालक 
व समकक्ष या पदांची अंतिम ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक, क्रमांक-ज्येष्ठता-२११८/प्र.क्र.४५/प्रश्ञा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ३२ 
दिनांक:- १० डिसेंबर, २०१८ 


वाचा : शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२११८/प्र.क्र.४५/प्रशा-२, दिनांक २०.०४.२०१८ 
परिपत्रक 

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) शिक्षण सहसंचाळक व समकक्ष या पदाची दि. 
०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची वाचा येथे नमूद दिनांक २०.०४.२०१८ अन्वये प्रसिध्द करण्यात 
आली होती. सदर ज्येष्ठतासूचीसंबंधी काही अधिकाऱ्यांचे आक्षेप असल्यास, ते तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द 
केल्यापासून १ महिन्याच्या आत आयुक्त (शिक्षण), आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्यामार्फत शासनास पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. 

श्री. रा.वि.गोधने, सहसंचालळ०९१५ याचे दिनांक २२.०५.२०१८ रोजीचे आक्षेप/निवेदन प्राप्त झाळे असून 
त्यांनी रकाना क्र. ८ मध्ये ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक व रकाना ९ मध्ये सेवानिवृत्तीचा दिनांक यात दुरुस्ती 
करणेबाबत विनंती केली आहे. त्यानुसार रकाना क्र.८ मध्ये ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक व रकाना क्र. ९ मध्ये 
सेवानिवृत्तीचा दिनांक यात आयुक्‍त (शिक्षण) यांच्या शिफारशी नुसार बदल करण्यात येत आहे. उर्वरीत 
अधिकाऱ्यांनी सदर ज्येष्ठतासूचीवर अधिकाऱ्यांनी आक्षेप नोंदविले नाहीत. 
२. सदर ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम १९८२ च्या नियम ४ व ५ मधील 
तरतूदीनुसार जे पदोन्नत अधिकारी नियमानुसार पदोन्नत पदावर विहित मुदतीत (पदग्रहण अवधी उपभोगून) रुजू 
झालेल्या अधिकाऱ्यांची आपापसातील ज्येष्ठता राखण्यात आली आहे. 


३. सदर जेष्ठतासूची मा.सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायाळय आणि महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण 
येथे दाखल केलेल्या अन्य कोणत्याही विशेष दिवाणी अर्ज/रिट याचिकेवरील निर्णयामुळे पूर्वीच्या अथवा या 
ज्येष्ठता सूचीत बदल करावा लागल्यास त्या निर्णयाच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. वरील परिच्छेदात देण्यात आलेल्या सर्व बाबी व वस्तुस्थिती विचारात घेऊन दिनांक ३१.१२.२०१७ 
अखेरपर्यंतची म्हणजे दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) संवर्गातील 
शिक्षण सहसंचालक व समकक्ष पदाची अंतिम ज्येष्ठतासूची सोबत जोडलेल्या प्रपत्रामध्ये प्रसिध्द करण्यात येत 
आहे. ही ज्येष्ठतासूची आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या विनाविलंब 
निदर्शनास आणण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन परिपत्रक क्रमांकःर्ज्येष्ठता-२११८/प्र. क्र.४५/प्रशा-२ 


दघ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashatra.gov.in संकेत स्थळावर प्रसिध्द 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१८१२१२१७१६४५१६२१ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. : ती 
See तर Ravindra oe ee 
महाराष्ट्राचे राज यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


-Afce5f6732e6657dca81 7ae6ee6 19a55d170d 


2.5.4.20= 
3c93eff53c3ca69d1a772d, 
137af2edb5809b000f33d26328f6cdac80. 
fa h a e 32afdac3f68b5821d14e41 तीर vi 


Date: 2018.12.13 14:07:50 +05'30' 


सोबत :- प्रपत्र (र. प्र. आटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
आयुक्त शिक्षण, शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे 
सर्व संबंधित अधिकारी आयुक्‍तालयामार्फत 
) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकःर्ज्येष्ठता-२११८/प्र. क्र.४५/प्रशा-२ 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२११८/प्र.क्र.४५/प्रशा-२, दिनांक १० डिसेंबर, २०१८ सोबतचे सहपत्र 


शिका 


शिक्षण सहसंचालक व तत्सम पदावरील अधिका-यांची दिनांक १/१/२०१७ ते ३१/१२/२०१७ अखेरची म्हणजेच ०१.०१.२०१८ ची अंतिम ज्येष्ठता सूची 


अ.क्र | ज्येष्ठता अधिकाऱ्यांचे नाव | प्रवर्ग जन्म दिनांक | नियुक्तीचा नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता सेवानिवृत्तीचा | अभिप्राय 
क्रमांक (नियुक्‍तीनंतर दिनांक (सरळसेवेने/ दिनांक/ दिनांक 
प्रवर्ग बदलला मर्यादित विभागीय । ज्येष्ठतेचा 
असल्यास परीक्षेव्दारे नियुक्त | मानीव 
त्याचा उमेदवारांचा क्रमांक | दिनांक 
दिनांक) व परीक्षेचे वर्ष.) 
Pe | 2 3 ४ षु ६ ७ ८ ९ शिक्का मा 
शि शि श्रीम. 21. मो. खुला ०५.१२.१९६२ | २०.०७.२०१२ | पदीन्नती २०.०७.२०१२ | ३१.१२.२०२० | शा.नि.दि.२१.०९.२०१ 
काळे ७ अन्वये शिक्षण 
संचालक पदावर 
पदोन्नत 
२ २ श्री.द.गो. इ.मा.व. | ०४.०४.१९६४ | २१.०७.२०१२ | पदोन्नती २१.०७.२०१२ | ३०.०४.२०२२ | शा.नि.दि.२१.०९.२०१ 
जगताप ७ अन्वये शिक्षण 
संचालक पदावर 
पदोन्नत 
३ 3. | ate. Ar. SATA. । १४.०८.१९५९ । 09.99.2092 | पदीन्नती ०७.११.२०१२ | ३१.०८.२०१७ | सेवानिवृत्त 
गणोरकर 
४ ४ श्री. सु. रा. वि.जा.(अ।। । ०४.०२.१९६३ | ०१.०८.२०१२ | पदोन्नती ०१.०८.२०१२ | २८.०२.२०२१ | शा.नि.दि.२१.०९.२०१ 
चव्हाण ७ अन्वये शिक्षण 
संचालक पदावर 
पदोन्नत 
५ ५ श्री. व.बा. खुला ०१.०६.१९५९ | १७.०१.२०१४ | पदीन्नती १७.०१.२०१४ | ३१.०५.२०१७ | सेवानिवृत्त 
पायमल 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकःर्ज्येष्ठता-२११८/प्र. क्र.४५/प्रशा-२ 


६ ६  श्री.शि.क. अ.जा. । २८.०६.१९५९ | १७.०१.२०१४ | पदीन्नती १७.०१.२०१४ | ३०.०६.२०१७ | सेवानिवृत्त 
घोनमोडे 

9 ७ श्री. ae. डेरे खुला ०२.०८.१९६० | १७.०१.२०१४ | पदोन्नती १७.०१.२०१४ | ३१.०८.२०१८ 

८ ८ | श्री. महेश खुला २८.०७.१९६१ | १५.०७.२०१४ | पदोन्नती १५.०७.२०१४ | ३१.०७.२०१९ 
करजगावकर 

९ ९ | ath. तु. ना. सुपे अ.ज. ०१.०६.१९६४ | १०.०७.२०१७ | पदीन्नती १७.०७.२०१७ | 39.04.2022 

a | श्री.रा. वि. गोधने SATA  । १०.०८.१९६१ | १७.०७.२०१७ | पदोन्नती १७.०७.२०१७ | ३१.०८.२०१९ 


Ravindra 


Pralhad Ate 


igitally signed by Ri 


: C=IN, o=Governm Sch 
\d Sport Departrment, postalCode=400032, 


dra Pralhad Ate 
ent Of Maharasht 


Mi 
2.5.4.20=fd5fc4fceS{6732e6657dca8 1 7aeGee619a55d170 
d3c93eff53c3ca69d1a772d, 
'7af2edb5809b000f33d26328f6cdac8 
Qee32afdac3f68b5821d14e41 तीर 


Date: 2018.12.13 14:08:24 +05'30' 


(र. प्र. आटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


